प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


श्री. हनुमंत जगताप, तहसिलदार 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१०३/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०८.२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) भारत निवडणूक आयोगाचे .23/202¥-ERS (Vol-ll), दि.२६.०६.२०२४ 
३) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥॥१७/₹७॥/7(॥९७॥/॥॥/०७०/२०२४, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी 
व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या 
नियम -४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शातींना अधीन राहून श्री.हनुमंत जगताप, 
तहसिलदार यांची सक्षम प्राधिकारी-७, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई येथील 
श्री. विजयकुमार वाकोडे, तहसिलदार यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर ३ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
2. सदरील AT तात्काळ अंमलात येत असून श्री. हनुमंत जगताप, तहसिलदार यांनी 
बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच सदर पदावर कार्यरत 
असलेल्या श्री. विजयकुमार वाकोडे, तहसिलदार यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
३. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने 
श्री. हनुमंत जगताप, तहसिलदार यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 
४. श्री. हनुमंत जगताप, तहसिलदार यांनी पुढील सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१०३/ई-३ 


षु ह 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०८०३१९४३२१४४१९ असा आहे. हे 


शासन seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT PRALHAD SAPKAL. 

Pp R A H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c2ec242caef55e035a22245b60a2752¢90753e697#5e56596b3524d 
342802891, postalCode=400032, st=Maharashti 


, 5 ra, 
serialNumber=9548CB33E24729A59B6A5C72EE905604BA53420C8EACFD3 
4E9E8C2460B8AA409, cn=PRASHANT PRALHAD SAPKAL 
Date '30' 


९: 2024.08.03 19:58:03 4-05'30' 


(प्रशांत सपकळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 

संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
अवर सचिव (कार्या-२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, कोकण यांचेमार्फत). 

सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


